विदर्भ विकास कार्यक्रमासाठी 2008-90 
डॉ.बाबासाहेबे आंबेडकर यांचे सहकारी 
स्व.वामनराव गोडबोले यांच्या चिचोली येथील 
जागेवर वस्तुसंग्रहालयाचे आधुनिकीकरण ट्रेनिंग 
सेंटर, संरक्षण भिंत इत्यादी कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१७/प्र.क्र.६२/बांधकामे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ एप्रिळ,२०२३. 


१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीसीएच-२०११/प्र.क्र.६१/ बांधकामे, 
दि.१४/०३/२०११. 

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीसीएच-२०११/प्र.क्र.६१/ बांधकामे, 
दि.३०/०३/२०१२. 

३) शिखर समितीच्या दि.४.७.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) प्रधान सचिव (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १८.१२.२०१९ रोजी नागपूर 
येथील सामाजिक न्याय भवन, येथे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

शासनाच्या विदर्भ विकास कार्यक्रम २००९-१० अंतर्गत भारतीय बौध्द परिषद, श्ांतीवन चिचोली 
नागपूर या स्वयंसेवी संस्थेच्या मालकीच्या नागपूर मधील खाजगी जमिनीवर शांतीवन चिचोली येथे 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वैयक्तिक वस्तुंकरीता स्मारक संग्रहालय, ध्यान आणि सामाजिक 
संस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्राचे बाधकाम करण्याचे ठरविले आहे. त्यास अनुसरून संदर्भ क्र.१ अन्वये रू. ५.०० 
कोटी व संदर्भ क.२ अन्वये रु. ३५.७६ असे एकुण रु. ४०.७६ कोटीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. आता, विभागाच्या दि.१४.०३.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयातील अट क्र.९ 
वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
झासन निर्णय:- 

विभागाच्या संदर्भीय क्र. १ दि.१४.०३.२०११ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील 
अट क्र.९ या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०४१२१५५५५१९१२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL KONDAJI 
AHIRE 


(अनिल कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री, यांचे अ.मु.स. मंत्रालय,मुंबई 


झासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१७/प्र.क्र.६२/बांधकामे 


२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे. 


. महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर 

. उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 

. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 

. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 
ह. 
१०. 


प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, नागपूर. 
सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर. 


११. जिल्हाकोषागार अधिकारी, पूणे/नागपूर. 
१२. निवडनस्ती बांधकामे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


